पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा 
परिषदांना निधी वितरीत करण्याबाबत. 
लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: २४ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा :- 


क 


. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६ एप्रिळ,२०२१ 

२. शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३, 
दिनांक २३ एप्रिल, २०२१ 

. शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३, 
दिनांक १ जुले, २०२१ 

४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४ जुले,२०२१ 

. शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३, 
दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२१ 

. शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्रमांकः जिपग्रा-१२१८/प्र.क्र.३३५/पापु-२३, 
दिनांक २ सप्टेंबर, २०२१ 

७. शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३, 

दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२१ 


aN 


o~ 
ae 


mn 


प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कर्मचारी वर्गाचा वेतनखर्च भागविण्यासाठी संबंधित 
जिल्हा परिषदांना “मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६, 
सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी रुपये 
३५८.८१ लाख इतके अनुदान वाचा मधील अनुक्रमांक २, ३, ५, ६ व ७ च्या शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा 
विभागाच्या रुपांतरीत नियमित अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील ज्या कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी 
शासनाने मंजूरी fest आहे, अशा कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील 
वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात आले आहे. आता सदर जिल्हा 
परिषदांचा सन 2029-22 मधीळ एकूण वेतनखर्च विचारात घेऊन या जिल्हा परिषदांना 
पुढील वेतन व वेतनेतर अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील ज्या कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी शासनाने मंजूरी दिली आहे, 
अशा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पुढील जिल्हा परिषदांना २२१५१९१४ या लेखाशिर्षाखाली 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाली रुपये ७९,८१,६६९/- व ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली रुपये २४,७२०/- असे एकूण रुपये ८०,०६,३८९/- (अक्षरी रुपये 
ऐंशी लाख सहा हजार तीनशे एकोणनव्वद फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. 


सन २०२१-२२ करीता २२१५१९१४या 
सयापियायाणिण पप पलाश अपणा या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली 
अ. । जिल्हा वितरीत करण्यात येत असलेले 
३६, सहायक | 39, सहायक वितरीत करावयाची 
क्र. | परिषद एकूण अनुदान 
अनुदाने अनुदाने | एकूण रक्‍कम 
(अक्षरी रुपये) 
(वेतन) (वेतनेतर) (3+8) 
ie) ? 2 & y & 
fe] नांदेड २७००००० 1 0__| २७००००० । रूपये सत्तावीस लाख फक्‍त 
२ | यवतमाळ | ६००००० a § 00000 रूपये सहा लाख फक्त 
3 | सांगली | ६००००० po § 00000 रूपये सहा लाख फक्त 
४ | रत्नागिरी | ४०००००० a ४०००००० रूपये चाळीस लाख फक्त 
५ | सातारा ८१६६९ २४७२० १०६३८९ रूपये एक लाख सहा हजार Haat एकोणनञव्वद फक्त 
एकूण ७९८१६६९ | २४७२० ८००६३८९  । रूपये ऐंशी लाख सहा हजार तीनशे एकोणनव्वद फक्त 


२. 


सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदेचे 


मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, यांना आहरण व सविरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


येत आहे. सदर अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक 
राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या a offline Gad 
वितरीत करण्यात येऊ नये. 


3. सदर निधी सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सन 
२०२१-२२ या अर्थिक वर्षातील अनुज्ञेय वेतन व भत्त्यांसाठी मंजूर केला असून या निधीचा 
अन्य कारणांसाठी उपयोग करणे, ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता 
संबंधित जबाबदार अधिकारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असतील. सोबतच्या यादीतील 
एखादा कर्मचारी सध्या कार्यरत नसल्यास सदर बाब संबंधित जिल्हा परिषदेने त्वरीत 
शासनाच्या निदर्शनास आणावी. सातारा जिल्हा परिषदेला वितरीत केळेला निधी सेवानिवृत्त 
कर्मचा-याच्या सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता, प्रलंबित रजा रोखीकरण रक्‍कम व 
प्रलंबित प्रवासभत्ता रक्‍कम अदा करणेसाठी वितरीत करण्यात येत आहे. 


8. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 
राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील 
तरतूदी व सर्व अटी / शा्तीचे पालन करावे. 


प. पुढील निधीची मागणी करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हा परिषदेने सदर रकमेचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने सादर करावे. 


g: या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 
२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (09)- 
ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम 
करणारा कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 
व तो सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


७. वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १८२/व्यय-३, दिनांक २७ मे, २०२१ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार व विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच वित्त विभागाने बिम्स 
प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8१॥/99॥॥9.9०५७.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११२४११५०५५३७२८ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANITATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=! री 
2.5.4,20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d2970b247 
02e0: 19, 

\=ECB735300543A776F1DE714D85AF521F7953EAFS, 

seria 


ber=0EDD9C3872935C071332E1F94CBCDC982847 1B3251EEE 
2D5C23FD681EC41CEFA, cn=BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 


H A J A RE Date: 2021.11.24 14:35:25 +05'30" 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Wd: 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड/यवतमाळ/सांगली/रत्नागिरी/सातारा. 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड/यवतमाळ/सांगली/रत्नागिरी/सातारा. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (नांदेड/यवतमाळ/सांगली/रत्नागिरी/सातारा) 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हा परिषद, नांदेड/यवतमाळ/सांगली/ 
रत्नागिरी/सातारा. 


माहितीस्तव 


मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अप्पर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक 

वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
पापु-४/पापु-२३, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३, दि. २४ नोव्हेंबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र नाव पदनाम | सेवा निवृत्ती दिनांक 
नांदेड जिल्हा परिषद 
| 9 | श्री. बाबु मदारसाब ३१.०७.२०२१ 
२ | श्री. माधवसिंग गणुसिंग वॉलमन ३१.०७.२०२१ 
3 | दत्ता देवजी खानसोळे ।मजूर | ३१.०५.२०२४ 
४ | श्री. दत्ता ज्ञानोबा दंतलवाड ।मजूर | ३१.०८.२०२२ 
५ श्री. बालाजी हरिभाऊ सुर्यवंशी वॉलमन ३०.०६.२०२१ 
& श्री. सुनिल दासराव पाठक ।मजूर_|__३१.१२.२०२५ 
9 | श्री. मष्णाजी टिप्पाजी राजूरे चौकोदार ३०.०४.२०२२ 
८___| श्री. काझी मोईनोद्दिन अ. शुकूर पंपचालक ३०.११.२०२३ 
९ | श्री. शिवाजी मुंजाजी बोडके ।मजूर | ३१.०३.२०२८ 
| qo श्री. हणमंत विरभद्र पुष्पलवार फिटर ३१.०७.२०२४ 
।_११_ | श्री. गंगाधर लक्ष्मण पुठ्ठेवाड वॉलमन ३१.०८.२०२२ 
१२__| श्री. गोविद गणपती ईंबीतवार PAGE | 39.03.2023 
93. | श्री. बाबाराव Be पांगरेकर PAGE | 39.09.2023 
१४ | श्री. शो. नबी. ठा. हुसेन PAGE _|__३०.०६.२०२३ 
१५_ | श्री. स. अरिफ हुसेन स. बशिर हुसेन ।मजूर | 3३१.०९.२०२३ 
१६ | श्री. प्रकाडा शंकर भरकडे ।मजूर | ३१.०५.२०२४ 
१७ | श्री. रमेश केरबा लोखंडे चौकौोदार २८.०२.२०२५ 
१८_ | श्री. हणमल्लु भुमत्ना नरोड वॉलमन ३०.०६.२०२९ 
१९ | श्री. बळी व्यंकोबी शिंदे AGRE ___|__३०.०४.२०२३ 
२०__ | महंमद जिलानी म. कासिम alana 39.03.2024 
२१_ | श्री. भगवान गणा हुलकुले ।मजूर | 3३१.०१.२०२३ 
२२ श्री. माधव उमाजी डोकळे ।मजूर | ३०.०६.२०२८ 
२३_ | श्री. उस्मान शो. चांद ।मजूर _|__३१.०८.२०२८ 
२४_ | श्री. भास्कर नामदेव दुडकी AUR _|__३१.०३.२०३० 
२५_ | श्री. बालाजी कोंडीबा कल्याणकर AR _|__3१.०३.२०२७ 
2g श्री. उत्तम hard होडाळे चौकीदार ३१.१२.२०२७ 
29 श्री. गंगाधर संभाजी बासरे alana ३०.०४.२०२२ 
२८__ | श्री. अर्जुनसिंग सुदरसिग ठाकुर ।मजूर | ३१.०८.२०२२ 
२९ | श्री. सुभाष रंगनाथ सुर्यवंशी alana 30.99.2029 
30 श्री. दिगंबर मारोती बंबलवाड चौकीदार ३०.११.२०२४ 
३१__ श्री. मगदुम शो. AGE | 30.0¢.202¢ 
32. श्री. बजरंगसिंग रामसिंग ठाकुर चौकौोदार २८.०२.२०२५ 
३३__| श्री. विलास संभाजी कदम alana 30,08 2029 
38 श्री. खुझाळ नागोराव he alana 39.92.2028 
३५ | श्री. रणजितसिंह नरसिंह ठाकुर वॉळलमन २९.०२.२०२८ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


३६ | श्री. बाबु लक्ष्मण अभंगे वॉलमन ३०.०६.२०२५ 
३७ | श्री. अ. रहेमान अ. बासीद चौकीदार ३१.०५.२०२६ 
यवतमाळ जिल्हा परिषद 
| 9 श्री. पी. व्ही. चौधरी अटेन्डन्ट ३१.१०.२०२१ 
२ श्री. एस. एल. दळवे अटेन्डन्ट ३१.०७.२०२२ 
3 श्री. ए. एम.गुल्हाणे अटेन्डन्ट ३१.०७.२०२२ 
सांगली जिल्हा परिषद 
| १__| श्री. शिवाजी नरसिंह पाटील पंप ऑपरेटर ३०.०६.२०२१ 
2 श्री. बाबासाहेब मानाप्पा बंडगर ।मजूर | ३१.०५.२०२२ 
3 श्री. बजरंग आप्पा साळुंखे ।मजूर | ३१.०३.२०२५ 
8 श्री. बाबासाहेब अकबर MAHA ।मजूर | 3३१.०५.२०२३ 
रत्नागिरी जिल्हा परिषद 
feel श्री.इ.पी. अवसरे संगणक ३१.१२.२०२२ 
२ । श्रीमती के. व्ही. नामुष्टे संगणक ३१.०८.२०२५ 
3 श्री. एस. व्ही. साळवी संगणक ३०.०६.२०२४ 
४ श्रीमती एन. एस. हेगिष्टे संगणक ३१.१०.२०२४ 
५ श्री. एस. आर. रहाटे कनि. सहा. ३०.०४.२०२६ 
६ | at. पी. एन. शिदे कनि. सहा. ३१.०५.२०२२ 
७ श्री. पी. एस. महाडीक कनि. सहा. ३१.०५.२०२१ 
८ | tt. एस. डी. आखाडे पंपचाळक ३१.०५.२०२३ 
९ श्री. एस. एस.सावंत पंप मदतनीस ३१.०५.२०२८ 
| ao | श्री. आर. आर. भागवत वाहनचालक ३१.०५.२०२६ 
विभ q श्री. एस. आर. लांडगे मेस्त्री ३१.०५.२०२३ 
१२ | at. ए. व्ही. मुळ्ये मुकादम ३०.०८.२०२२ 
93 श्री. व्ही. के.शितप जोडारी ३०.०६.२०२६ 
१४ | श्री. एस. एस. रावणंग जोडारी ३०.०६.२०२१ 
१५ श्री. एस. एस. पवार जोडारी ३०.०४.२०२३ 
१६ श्री. आर. एस.गवाणकर मजूर ३०.०९.२०२४ 
१७ | श्री. आर. टी. जाधव मजूर ३१.०५.२०२५ 
१८ | at. पी. बी. पवार मजूर ३०.०६.२०२१ 
१९ | श्री. एस. वाय. चव्हाण मजूर ३०.०६.२०२७ 
Qo. श्री. ए. टी. जाधव मजूर ३१.०७.२०३० 
29 श्री. के. जी. Brag मजूर ३०.०६.२०२८ 
२२ श्री. डी. पी. निबरे मजूर ३०.०४.२०३१ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


23 श्री. जी. जी. बाईत मजूर ३१.०८.२०२३ 
२४ | at. एस. एस.निंगावले मजूर ३१.०५.२०२५ 
२५ | atl. एस. आर. खापरे मजूर २८.०२.२०२७ 
२६ श्री. ए. टी. कनावजे मजूर ३०.०६.२०२५ 
२७ श्री. पी. बी. तांबे मजूर ३०.०५.२०२६ 
२८ | att. टी. व्ही. मोहिते मजूर ३०.०६.२०२१ 
28 श्री. एस. एस. दुर्गवले मजूर ३१.०५.२०२८ 
30 श्री. यु. पी. महाडीक मजूर ३०.०९.२०२६ 
३१ | at. सी. डी. पवार मजूर ३१.०५.२०२५ 
३२ श्री. एस. सी. मेहता मजूर ३१.०८.२०२९ 
33 श्री. व्ही. एस. मावळणकर मजूर ३०.०४.२०२१ 
३४ श्री. डी. टी. दळवी मजूर ३१.०३.२०२१ 
सातारा जिल्हा परिषद 
| 9 श्री. श्रीपती रामचंद्र कदम * कनि. सहा. ३१.०३.२०२० 


* सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता, प्रलंबित रजा रोखीकरण रक्कम व प्रलंबित प्रवासभत्ता रक्‍कम अदा करणेसाठी 


Digitally signed by BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 
DN: c=IN, o=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d2 
BABASAHEB त) 
pseudonym=ECB735300543A776F 1DE714D85AF521F7953EAFS, 
serialNumber=0EDD9C3872935C071332E1F94CBCDC9828471B 
3251EEE2D5C23FD681EC41CEFA, cn=BALASAHEB BABASAHEB 
HAJARE HA 
Date: 2021.11.24 14:36:18 +05'30° 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


